राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (पीआयपी) 
२०१९-२० वर्षातील योजनानिहाय मंजुर 
अनुदानातील Free Medicine योजनेंतर्गत 
NHM Free Drugs Services 
लेखाशिर्षानूसार शिल्लक राहिलेल्या 
अनुदानातून औषधे व औषधी साहित्य खरेदी 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 

१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/खरेदीकक्ष/सन २०१९-२० रा.आ.अभियान-अनुदान/फ्री मेडीसीन योजना-उर्वरित 
निधी/औषधे व साहित्य खरेदीस प्रज्ञा.मान्यता/१४८-१५१/२०२०, दिनांक २० जानेवारी, २०२०. 

२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक १४ जानेवारी, २०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील पीआयपी अंतर्गत केंद्र 
शासनाने वार्षिक अंमलबजावणी कृती आराखडयानूसार मंजूर केलेल्या अनुदानातून राज्यातील विविध 
आरोग्य कार्यक्रम प्रमुखांकडून प्राप्त प्रस्तावानूसार Free Medicine योजनेंतर्गत औषधे व औषधी 


साहित्य खरेदी करण्यात आल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या अनुदानातून अंदाजित रक्‍कम ६६७.५९ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव या नस्तीवर विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० च्या वार्षिक कृती आराखडयात Free Medicine योजनेंतर्गत NHM Free Drugs 
Services FMR Code ६.२.२१.१ या लेखाशिर्षाखाली रक्‍कम रु.२०५२२.९१ लक्ष इतके अनुदान मंजुर 
करण्यात आलेले आहे. सदर मंजुरी देताना सदर अनुदानात रु.७००.०० लक्ष FMR Code ६.२.१९.६, 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 


रु.३९५०.०० लक्ष FMR Code ६.२.२२.१ व रु.६९३.९१ लक्ष FMR Code ६.२.२.१ या घटकातील 
अनुदानाचा समावेश दर्शविण्यात आळेळा आहे. त्यानुसार सदर अनुदानातून राज्यातील विविध 
आरोग्य कार्यक्रम प्रमुखांनी योजनानिहाय विविध बाबींसाठी प्रस्ताव सादर करुन शासनाकडून 
प्रशासकीय मान्यता घेतळेली आहे. तसेच रु.४००.०० लक्ष इतके अनुदान हाफकिन फार्मा सिटीकल्स 
संस्थेकडील झालेल्या निविदेच्या दरानुसार हिमोफिलिया/ थॅलेसेमिया रुग्णांच्या औषधी खरेदीकरीता 
राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. त्यानंतर NHM Free Drugs Services या लेखाशिर्षातून शिल्लक 
राहिलेल्या रु.९६१.१२ लक्ष अनुदानातून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य संस्थांकरीता 
नव्याने निर्धारित केलेल्या एस.डी.एल. व एस.सी.एल. सूचीमध्ये अंतर्भाव असलेल्या अत्यावरयक औषधे 
(ई.डी.एल.) व औषधी साहित्याची अंदाजित रक्‍कम रु.६६७.५९ लक्ष रकमेची खरेदी करण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्यास्तव प्रस्ताव शासनाकडे सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
यांनी सादर केलेला आहे. 


सदर प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांनी मान्यता दिल्यानुसार सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 
Free Medicine योजनेखाली NHM Free Drugs Services FMR Code §&.2.29.9 या लेखाशिर्षान्वये 
उपलब्ध/ शिल्लक असलेल्या अनुदानातून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आरोग्य 
संस्थांकरीता नव्याने निर्धारित केलेल्या एस.डी.एल. व एस.सी.एल. सूचीमध्ये अंतर्भाव असलेल्या 
अत्यावश्‍यक औषधे (ई.डी.एल.) व कझ्युमेबल्स साहित्याची खरेदी अंदाजित रु.६६७.५९ लक्ष रकमेच्या 
निविदा प्रक्रियेस खाळीळ विवरणपत्रातील प्रस्तावास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट-अ (अनुदानाचा तपशिल) 
Amt.(In Lakhs) 


Year 2019- 
20 FMR Budget Approved Procurement Status Remaining Budget 
Code 
Govt. A.A. Received Rs.18113.52 Lakhs 
Dt.16.09.2019 
Rs.20522.91 Lakhs Govt. A.A. Received Rs.693.84 Lakhs 
Ls ; Dt.15.06.2019 
with including Rs 354.43 Lakhs 
6.2.21.1 Rs.700.00 Lakhs from Proposal from Jt. Director (PC) Mumbai 
NHM Free FMR 6.2.19.6 Dt.16.09.2019. Under Process for Govt.AA__| Rs.961.12 Lakhs 
Rte Rs.3950.00 Lakhs from Amt. Rs.400.00 Lakhs secured for purchase 
Cees FMR 6.2.22.1 for Haemophilia Drugs on HBPCL Tenders. 
Rs.693.91 Lakhs from 
FMR 6.2.2.1 
Total Amt.Rs.19561.79 Lakhs 


पृष्ठ ७ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 


परिशिष्ट-ब (खरेदी बाबींचा तपशिल) 


* EDL/ Approx 
* | SDL/ Drug Name Specification PP Qty a Rs. 
No. Rate Rs. 
SCL 
y eae . Inj. Anti Diptheria Serum Enzyme 
SDL Be ९ Refined Equine globulin solution 975.26 550 536393 
" 10,000 IU, 1 Vial of 10mI 
Inj. Anti Rabies Serum Enzyme 
Inj. Anti Rabies Refined Equine Immunoglobulins 
7 ce Serum (ARS) 5ml Potency not less than 300 IU/ aoe za) 0000 
MI, 1 Vial of Sml 
(nian Tetanns Inj. Anti Tetanus Serum Enzyme 
3 SDL nes m (ATS) Refined Equine globulin solution 284.39 1600 455024 
2 10000 1U/3.4ml_ Vial 
4 | EDL 00.0. Inj. Ceftriaxone 1000 me Vial 13.22} 480000] 6345600 
5 EDL Acyclovir Tab 400 Tab. Acyclovir 400 mg, Strip of 10 2.37 800000 1896000 
mg Tablets 
Aplowealliny Inj. Amoxycillin + Clavunic acid 
Clavulanic Acid Inj Spore 
त EDL 1 Inj. Amoxycillin Sodium 250 mg + 9.58 600000 5748000 
250 mg + 50 mg ह व > 
Vial Clavuanic acid as Potasium salt 50 
mg i.e. 300 mg (0.3 gm) in Vial 
Cap. Mefenamic Cap. Mefenamic Acid 250mg, Strip 
र oe Acid 250mg of 10 Tablets oe om ND 
cefoperzone आण | Pere aT 
i. EDL | Sulbactum for Inj1 | 01. 0९10781320 ts ns 16.31 | 400000) 6524000 
2 Sulbactum Sodium 500 mg USP 
gm, 1gm Vial : 
i.e. lgm 
Diclofenac 
Pottassium Diclofenac Pottassium Suppository 
. EDL Sippositery 100 100 mg Tab 2.48 680000 1686400 
mg Tab 
10 EDL Fusidic Acid Cream Fusidic acid 2% w/w - 10 gm 6.20 200000 1240000 
10 gm (Fusidic acid 20mg per gm) 
Hydrogen . % wi : 
वरणे. || EDLs |: Peroxide ti oe * | yoroee cronies Tt win Silver. 145.00 20000 | 2900000 
. . Nitrate 0.01 %, 1000ml Bottle 
Silver Nitrate 1% 
Sy. Amoxycillin 
Trihydrate 250 mg | Sy. Amoxycillin Trinydrate 250 mg / 
12 EDL / 5 ml- Bottle of 60 | 5 ml- Bottle of 60 ml टडर 2000४0 POO 
ml 
Tah Tab. Diphenylhydantoin 100m 
13 | EDL | Diphenylhydantoin | 0220000010 a 1.44] 1700000] 2448000 
Strip of 10 Tablets 
100mg 
14 EDL Thiocolchicosid Thiocolchicosid Tab 4 mg, Strip of 1.05 500000 525000 
Tab 4 mg 10 Tablets 
15 EDL Labetalol Tab Tab. Labetlol HCL 100 mg, Strip of 1.10 500000 550000 
100mg 10 Tablets 
Sodium 
16 EDL | bicarbonate Inj 7.5 | Sodium bicarbonate Inj 7.5 % 10 ml शि 160000 1065600 
% 10 ml 
% 
47: | Sit. || Pere Ps Sel erservlam ase Gal asem Tube 38.90 | 250000 | 9725000 
15gm Tube 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 


EDL/ 
es SDL/ Drug Name Specification Approx Qty smn Rs. 
No. Rate Rs. 
SCL 
Omeprazole Omeprazole Powder for Oral 
18 SDL | Powder Sachet Suspension (Sodium Bicarbonate 8.50 680000 5780000 
20gm as Buffer) 5.9gm Sachet 
Capsule Amino Acids 
Each Contains : Isoleucine 67mg, 
Leucine 101mg, Phenylalanine 
Capsule Amino 68mg, Valine 86mg, Methionine 
oe SPE Acids 59mg, L-lysine 105mg, L-threonine ane es) arora) 


53mg, L-tryptophan 23mg, L- 
histidine 38mg, L-tyrosine 30mg, 
Nitrogen 36mg 

C.T,Scan Films. (Wet & Dry) C.T. 
Scan Films. (Wet & Dry) 

(1) CT & MIR Films for Dry 
Camera Should have compatibility 
of Films to available camera (14" x 
17”) Should be quoted separately 
for Each camera. 

(2) CT& MIR Films for Wet 
Camera Should have compatibility 
of Films to available camera (14" x 
17") Should be quoted separately 
for Each camera 

Wax coated electro cardi graphic 
21 SCL | ECG Roll paper size 50 mm x 30mm or 51.48 35000 1801800 
60mmx20mm (superior quality) 


ECG Jelly Tube 
22 SCL | ECG/EEG Gel Electrode contact paste suitable 58.60 25000 1465000 
for ECG, EEG, ECT Jar of 200 gm 


C.T, Scan Films 14 
20 SCL | X 17(Depending 
on the Camera) 


103.06 10000 1030600 


Urine Collection Bag - Disposable 

sterile with accurate calibration 

Non Toxic, Tube length 

42"Manufactured from clinical 

grade PVC sheet. 

Super Smooth kink resistant tube, 

rime Collection made from medical grade PVC. 

23 SCL Bag with connector. 9.85 250000 2462500 
Non return valve and drainage 

outlet. 

Provided with hanging & carrying 

system. 

Capacity : 2000 ml. Approx. 

Sterile / Disposable / Individual 

packed. 


Total | 66759177 


अटी :- 


१) सदर आवश्‍यक औषधे व औषधी साहित्य या बाबींची आवश्‍यकता / मागणी याची शाहानिझा / 
खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 


र) 


4) 


सदरहू आवश्‍यक औषधे व औषधी साहित्य या बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या 
विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे 
कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National 
Medical Devices Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या Baas दर विचारात 
घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा 
झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, 
औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
वार्षिक अंमलबजावणी कृती आराखडा सन २०१९-२० नुसार FMR Code 6.2.21.1 अंतर्गत 
उपलब्ध/ शिल्लक असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्डाक सूचनांचे (cvc 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 


१०झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम H.0 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

११)खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत. 

१२) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/ आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवड्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर छासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202001301410395417 असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | | al d Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Raghunath ४५५५०५५००० 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e 


Kulkarni ०००७ 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


पृष्ठ ७पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०५/आरोग्य-७ 


२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

अतिरिक्‍त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


CC aN 


wae ie he De lS laa eles 


घु 


£39) 


S 


८ 
९ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


